उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, fasts 
घटक, नांदेड वाघाळा, महानगरपालिका हे कार्यालय 
उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विठोष 
घटक, भिवंडी-निजामपूर हहर, महानगरपालिका, 
भिवंडी, जि.ठाणे येथे पदांसहीत स्थानांतरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.विघयो-३८२१/७८३/प्र.क्र.८६/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मे, २०२१. 


वाचा :- १. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टिपीएस/१२९९/३३१/सीआर/४६/१९/नवि-१२, 

दि.३०.०३.२००१. 

२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टिपीएस/१८१०/८३/प्र.क्र.२११५/२०१०/नवि-१३, 
दि.०२.०२.२०१२. 

३. आयुक्त, भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी यांचे पत्र 
क्र.भिनिशामनपा/नरवि/एसआर/३३२/९२३७, दि.१५.१२.२०२०. 

४. संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.भि.नि.शमनपा/वियोविघ/अर्थसंकल्प/१०३१, दि.२४.०२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांनी उपरोक्त वाचा येथील अ.क्र.४ 
येथील दि.२४.०२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, उप 
संचाळक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका कार्यालयाचे 
कामकाज पूर्णत्वास आले असून, लवकरच ह्या कार्यालयाचे कामकाज संपृष्टात येणार असल्याने, उप 
संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका कार्यालय 
स्थलांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत 
आहेत. 


शासन निर्णय:- 


भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका हद्दीकरीताची विकास योजना सुधारित करण्याची 
कामाची व्याप्ती व महत्व विचारात घेता तसेच, विकास योजना, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका 
कार्यालयाचे कामकाज पूर्णत्वास आळे असून, लवकरच ह्या कार्यालयाचे कामकाज WTA येणार 
असल्यामुळे, खालीलप्रमाणे नामाभिदानाने स्थलांतरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे:- 


झासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८२१/७८३/प्र.क्र.८६/नवि-२७, 


अ.क्र. । सध्याच्या विकास | सुधारित करावयाच्या । सुधारित करावयाच्या सुधारित 
योजना विशेष घटक | विकास योजनेसाठी विकास योजनेसाठी | करावयाच्या मंजूर 
कार्यालयाचे नांव | घटक कार्यालयाचे नांव घटक कार्यालयाचे विकास योजना 

मुख्यालय 

a | 2 3 fe षु 

| उप संचालक, नगर | उप संचालक, नगर भिवंडी भिवंडी-निजामपूर 
रचना, विकास | रचना, विकास महानगरपालिकेची 
योजना, विशेष | योजना, विशेष घटक, विकास योजना 
घटक, नांदेड | भिवंडी-निजामपूर तयार 
वाघाळा, शहर, करण्यासाठी. 
महानगरपालिका. । महानगरपालिका, 

भिवंडी, जि.ठाणे 


२. भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेची विकास योजना तयार करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात 
असलेल्या उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका 
कार्यालयातील खालीलप्रमाणे नमूद पदे आदेशाच्या दिनांकापासून उप संचालक, नगर रचना, विकास 
योजना, विशेष घटक, भिवंडी-निजामपूर हहर महानगरपालिका, भिवंडी कार्यालयांकडे वर्ग करण्यास 
शासनाची याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पदनाम मंजूर वेतन स्तर वेतन संरचना 
पदे 
11% ? 2 8 
उप संचालक, नगर रचना La] एस-२५ रु.७८८००-२०९२०० 
नगर रचनाकार pa एस-२० रु.५६१००-१७७५०० 
सहायक नगर रचनाकार २ एस-१५ रु.४१८००-१३२३०० 
उच्चश्रेणी लघुलेखक विज एस-१५ रु.४१८००-१३२३०० 
रचना सहायक ३ एस-१४ रु.३८६००-१२२८०० 
सहायक आरेखक षि एस-१० रु.२९२००-९२३०० 
४ वर्षाचे अहताकारी सेवेनंतर 
एस-१४ रु.३८६००-१२२८०० 
कनिष्ठ आरेखक ३ एस-०८ रु.२५५००-८११०० 
५ वर्षाचे अर्हताकारी सेवेनंतर 
एस-१३ रु.३५४००-११२४०० 
वरिष्ठ लिपिक चिड एस-०८ रु.२५५००-८११०० 
कनिष्ठ लिपिक एस-०६ रु.१९९००-६३२०० 
शिपाई एस-१ रु.१५०००-४७६०० 
एकूण पदे १८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८२१/७८३/प्र.क्र.८६/नवि-२७, 


३. शासनच्या दि.२४.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संचालक, नगर रचना आणि 
मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे या कार्यालयातील आस्थापना पदांना दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. विकास योजना, विशेष घटक, नांदेड वाघाळा, महानगरपालिका कार्यालयाची पदे 
विशेष योजना, विशेष घटक, भिवंडी-निजामपूर TeX महानगरपालिका, भिवंडी या कार्यालयाकडे वर्ग 
करण्यात आल्यानंतर सदर अस्थायी पदांची मुदतवाढ दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत चाळू राहील. तसेच, 
प्रस्तुत पदांचे अनुज्ञेय वेतन व भत्ते तसेच, आस्थापना खर्च (कार्यालयीन वाहन, दुरध्वनी, संगणक, 
स्टेशनरी, फर्निचर इत्यादी) भिवंडी-निजामपूर हहर महानगरपालिकेमार्फत वहन करण्यात येईल. 


४. उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, भिवंडी-निजामपूर शहर 
महानगरपालिका, भिवंडी कार्यालयाचे उप संचालक, नगर रचना यांना सदर कार्यालयाचे “कार्यालय 
प्रमुख” म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


टु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२१०५२०१६०२१०३५२५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नांवाने, 


ee . Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 
Vi a Ka r b h a rl DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 

DEP; NT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8badbec9e698528 

ह 450. m=313EF6135E0B8753370AABCB2544201CB95641CD, 

serial FEEA176A1E6A273C574BB6F1A1EDBS8BF874241 18BCCD6EEO7 
C h a Uu d h a rl 340581733B70, cn=Vijay Karbhari Chaudhari 

Date: 2021.05.20 16:40:13 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा.मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सर्व विभागीय आयुक्त 

८. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (पाच प्रतीसह) 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

10. MYA, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका, नांदेड. 

११.आयुक्‍त, भिवंडी-निजामपूर हहर महानगरपालिका, भिवंडी. 

१२.जिल्हाधिकारी, नांदेड/ठाणे. 

१३.सह सचिव तथा संचालक नगररचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४.उप सचिव, नवि-०४, नवि-१२, नवि-२३, नवि-२७, नवि-३०, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई. 

१५.सर्व विभागीय सहसंचालक, नगर रचना,---------------------------- 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड / ठाणे. 

१७.उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका, नांदेड. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८२१/७८३/प्र.क्र.८६/नवि-२७, 


१८.उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, भिवंडी-निजामपूर शहर 
महानगरपालिका, भिवंडी, जि.ठाणे. 

१९.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०.निवडनस्ती/नवि-२७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


